सन २०१७-१८ करिता भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत मंजूर आदिवासी 
आश्रमशाळांमध्ये अभ्यासिका इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.७५/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २५/०९/२०१८ 
वाचा- 
१.केंद्र शासनाचे पत्र .F.No.919094/04(98)/2090-Grants, f&.29.0§.2099 व दि.०९.०५.२०१७ 
२.आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.४५/का-१९, दि. १६/०६/२०१७, 
दि.२८.०७.२०१७ व दि.१९.०८.२०१७ 
३.आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक, यांचे पत्र क्र. भासअं-२०१७/प्र.क्र.२१/का.८(४)/३९३३, 
दि.२५.०५.२०१८ 
प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाकडून सन २०१७-१८ करीता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत अनुदान या 
केंद्रीय योजनेअंतर्गत "Construction of study rooms in Government Ashram schools under ITDP, 
Taloda या योजनेकरीता रू. २९२.४४ लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर निधी केंद्र शासनाने 
वाचा क्र.१ येथील पत्रांन्वये वितरीत केला आहे. सदर निधी आयुक्‍त.आदिवासी विकास,नाशिक यांना वाचा क्र. २ 
वरील झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे..सदर मंजूर निधीच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांनी वाचा क्र. ३ वरील पत्रान्वये १५ आश्रमशाळांमध्ये अभ्यासिका इमारत बांधण्यासाठी सादर 
केलेल्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 
प्रस्तुत निर्णयाद्वारे पुढील कामांच्या अंदाजपत्रकांना मंजुर निधीच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


अ कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय 
क्र रक्‍कम (रु,) 


प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,तळोदा 


।१_ | शासकीय आश्रमशाळा शिर्वे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत बांधणे | १९,९७,३४२/- 


२ | शासकीय आश्रमशाळा रोषमाळ ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत बांधणे | १९,९७,३४२/- 


शासकीय आश्रमशाळा दाब ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत बांधणे | १९,९७,३४२/- 


४ | शासकोय आश्रमशाळा वडफळी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका SARA । १९,९७,३४२/- 
बांधणे 


५ | शासकीय आश्रमशाळा कुंभारखान ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत | १९,९७,३४२/- 
बांधणे 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.9७५/का-१९ 


अ कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय 
क्र रक्‍कम (रु.) 
६ । शासकीय आश्रमशाळा अमोनी ता.तळोदा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत बांधणे १९,९७,३४२/- 
७ | शासकोय आश्रमशाळा ळोभाणी ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत बांधणे | १९,९७,३४२/- 
८ | शासकीय आश्रमशाळा सोनखुर्द ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत बांधणे | १९,९७,३४२/- 
९ | शासकीय आश्रमशाळा हातधुई ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत बांधणे | १९,९७,३४२/- 
१० | ० | शासकीय आश्रमशाळा मांडवी ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत बांधणे १९,९७,३४२/- 
he १ | शासकीय आश्रमशाळा तोरणमाळ ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत १९,९७,३४२/- 
बांधणे 
१२ | शासकीय आश्रमशाळा जांभाई ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत बांधणे १९,९७,३४२/- 
१३ | शासकीय आश्रमशाळा भगदरी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत १९,९७,३४२/- 
बांधणे 
१४ | शासकीय आश्रमशाळा तलई ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत १९,९७,३४२/- 
बांधणे 
१५ | शासकीय आश्रमशाळा चुलवड ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे अभ्यासिका इमारत १९,९७,३४२/- 
बांधणे 
एकूण | २,९९,६०,१३० 
२. विस्तृत अंदाजपत्रकानुसार वस्तु व सेवा कायद्याच्या अनुषंगाने शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित शासन 


निर्णय,परिपत्रक ,सुचना इ. च्या आधारे कार्यवाही करावी. 


३. 


उपरोक्त नमूद कामे इतर कोणत्याही निधीतून करण्यात आलेली नाहीत व सदर आश्रमशाळांच्या 


समायोजन/बंद करण्याची कार्यवाही सुरू नाही याची खातरजमा करूनच कामे करण्यात यावीत.वरील 
कोणत्याही कामाची द्विरूक्ती होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांची 
राहील.तसेच सदर कामे मंजुर निधी रू २९२.४४ .लक्ष च्या मर्यादेतच पूर्ण करण्यात यावीत. 

४. उपरोक्त अंदाजपत्रकांमध्ये फर्निचर (४%),विद्युतीकरण ,सुरक्षाविमा (0.4%) व वस्तु- सेवा कर (१२%) 
यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 

५. या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रचलित कार्यपद्धती/ नियमांचे पालन करुन करावी. तसेच बांधकामासंबधीचे 
उपयोगिता 


६. सदर काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत सध्याची इमारत तसेच भौतिक प्रगतीचे फोटो व चित्रफिती (Video 


प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाळ शासनास विहित प्रपत्रात सादर करावे. 


clips) बनवून ती विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसारीत करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संबंधित सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) विभाग यांची राहील. 
प्रस्तुत कामे पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी सदरील काम केंद्रिय योजनेतून पूर्ण केळे असल्याबाबतचा 


फलक लावण्यात यावा . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.9७५/का-१९ 


७. सदर योजनेची अंमलबजावणी अंदाजपत्रके तयार केलेल्या संबंधित सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी 


विभाग),धुळे यांचे मार्फत करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२५१२५७४९०७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 


ee ° 
A h R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=TDD 
J | S | Nn g 7 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a614ce75be611413980d3efebe7cde81ad571ab1 
19e8360b7b526b5159edd099, 


5 serialNumber=32168d3 1c7d800af039db3657f6a01d23303 
aj p U 3f3f7c16b7ca135b2c868025eb3e, cn=Ajitsingh R Rajput 
Date: 2018.09.25 13:03:01 +05'30' 


(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


Nal 
a 
-2 


मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 

मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव Aas, Fay 

प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

सह सचिव/उपसचिव,आदिवासी विकास, मंत्राळय,मुंबई 

आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक 

अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा,जि.नंदुरबार 
१०) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) सर्कल, धुळे/तळोदा. 
११) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


इटे. ६9 2 oe ee oe उ कणे जी 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


